RNINo . MAHBIL/ 2009/ 35526 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - क 


वर्ष ३, अंक ७ ]] 


[ पृष्ठे ५ 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च २-८, २०१७/ फाल्गुन ११-१७, शके १ ९ ३८ 

[ किंमत : रुपये ६.०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ व एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक 
नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर ) वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त 
( राज्य उत्पादन शुल्क ), जिल्हा दंडाधिकारी व निवडणूक आयोग , निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व 
निवडणूक आयोगाखालील इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो. 


जिल्हाधिकारी कार्यालय , ठाणे ( पुरवठा विभाग ) 


वाचले. - १. केरोसीन फिक्सेशन ऑफ सिलिंग प्राईस ऑर्डर , १ ९ ७० . 

२. केंद्र शासनाचे पत्र क्रमांक एफनं पी -२००१२ / २/ २०१६ /पीपी, दिनांक २९ ऑगस्ट २०१६. 
३. शासन पत्र क्रमांक रॉकेल. १०१५ / प्र.क्र . २२६ / नापु-२७, दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१६ . 
४. शासन निर्णय क्रमांक रॉकेल . २०१६ / प्र.क्र . ४५ / नापु-२७, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१६ . 
५. या कार्यालयाकडील अधिसूचना दिनांक १ जानेवारी २०१७ . 
६. शासन निर्णय क्रमांक रॉकेल / १३०० / ६४८० /प्र.क्र . १००० / नापु-२७, दिनांक ११ सप्टेंबर २००२. 
७. शासन निर्णय क्रमांक रॉकेल/ १५११/ ३०८२/ प्र.क्र . ३०५/ नापु -२७, दिनांक १० जुलै २०१३. 
८. शासन परिपत्रक क्रमांक केईआर -१३७६ / ३७६५ , दिनांक १७ डिसेंबर १ ९ ७६. 
९. मा . जिल्हाधिकारी, ठाणे यांचेकडील आदेश क्र . पुरवठा/ का -१/ टे -३ / केरोसिनदर/ कावि ६७२/२०१६, 

दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१६ . 
१०. कार्यालयीन मंजूर टिपणी, दिनांक १६ जानेवारी २०१७. 


अधिसूचना 


क्रमांक पुरवठा/ का .१/ टे-३ / केईआर/ दर / कावि -१२/ २०१६.- ज्याअर्थी उपोद्घातातील अ. क्र . २ वर अंतर्भूत असलेल्या पत्राने केंद्र 
शासनाने दिनांक १ सप्टेंबर २०१६ ते ३१ जानेवारी २०१७ या कालावधीत प्रत्येक महिन्याच्या पंधरवड्यानंतर ( दर महिन्याच्या १ व १६ 
तारखेस ) अनुदानीत केरोसीनच्या किरकोळ विक्री दरात प्रती लि . २५ पैसे इतकी तर दिनांक १ फेब्रुवारी २०१७ रोजी प्रती लि . २३ पैसे 
( अधिक मूल्यवर्धीत कर ) इतकी वाढ करून अनुदानीत केरोसीनचे किरकोळ विक्री दर निश्चित करणेबाबत राज्य शासनास कळविले आहे 
व राज्य शासनाने उपोद्घातातील क्र . ३ च्या पत्रान्वये सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत केरोसीनच्या एक्स डेपो दरामध्ये सुधारणा केलेली 
आहे. त्यामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील केरोसीनचे घाऊक व किरकोळ विक्री दरात सुधारणा करणे आवश्यक आहे . 


( १ ) 


भाग चार - क -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - क , गुरुवार ते बुधवार, मार्च२-८, २०१७/ फाल्गुन ११-१७, शके १९ ३८ 


त्याअर्थी, उपोद्घातातील अ . क्र . ९ वर अंतर्भूत असलेल्या आदेशान्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 
मी , जलसिंग वळवी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, ठाणे, ठाणे जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत घरगुती वापराचे 
घाऊक व किरकोळ केरोसीन विक्रीचे दर दिनांक १६ जानेवारी २०१७ पासून पुढील आदेश होईपर्यंत तात्काळ अंमलात आणणे करीता 
पुढीलप्रमाणे अधिसूचित करत आहे : 


अ.क्र . 


तालुका 


घाऊक दर 


किरकोळ 


एकूण घाऊक 


एकूण घाऊक 


विक्री दर 
( प्रति १ 


विक्री दर 


मूल्यवर्धित 
कर ३ टक्के 
प्रमाणे ( प्रति १ 
किलोलिटर 
रु . पैसे ) 


विक्री दर ( मूल्य 
वर्धित करासह ) 


केरोसीनचा 
निव्वळ दर 

( प्रति १ 
किलोलिटर 
रु . पैसे ) 
( ३ ) 


लिटर 


रु . पैसे ) 


( मूल्यवर्धित करासह ) 
( प्रति १ किलोलिटर ( प्रति २० लिटर 
रु . पैसे ) 

रु . पैसे ) 
( ५ ) 

( ६ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ७ ) 


१ 


ठाणे 


१७६१७.९ ६ 


५२८.५४ 


१८१४६.५० 


३६२.९ ३ 


१८.६१ 


२ 


उल्हासनगर 


१७७६३.५ ९ 


५३२.९ १ 


१८२ ९ ६.५० 


३६५.९ ३ 


१८.७६ 


३ 


कल्याण 


१७७१५.०५ 


५३१.४५ 


१८२४६.५० 


३६४.९ ३ 


१८.७१ 


४ 


अंबरनाथ 


१७७६३.५ ९ 


५३२.९ १ 


१८२ ९ ६.५० 


३६५.९ ३ 


१८.७६ 


५ 


भिवंडी 


१७६७६.२१ 


५३०.२ ९ 


१८२०६.५० 


३६४.१३ 


१८.६७ 


६ 


मुरबाड 


१७८८०.१० 


५३६.४० 


१८४१६.५० 


३६८.३३ 


१८.८८ 


७ 


शहापूर 


१७८६०.६८ 


५३५.८२ 


१८३ ९ ६.५० 


३६७.९ ३ 


१८.८६ 


ठाणे , 
दिनांक १६ जानेवारी २०१७ . 


जलसिंग वळवी, 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी , ठाणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - क , गुरुवार ते बुधवार, मार्च२-८, २०१७/ फाल्गुन ११-१७, शके १९ ३८ 


जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे 

( पुरवठा 

विभाग ) 


वाचले. - १. केरोसीन फिक्सेशन ऑफ सिलिंग प्राईस ऑर्डर , १ ९ ७० . 

२. केंद्र शासनाचे पत्र क्रमांक एफनं पी -२००१२ / २/ २०१६ / पीपी, दिनांक २९ ऑगस्ट २०१६. 
३. शासन पत्र क्रमांक रॉकेल . १०१५ /प्र.क्र . २२६ / नापु-२७, दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१६ . 
४. शासन निर्णय क्रमांक रॉकेल . २०१६ / प्र.क्र . ४५ / नापु-२७, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१६. 
५. या कार्यालयाकडील अधिसूचना दिनांक १६ डिसेंबर २०१६ . 
६. शासन निर्णय क्रमांक रॉकेल/ १३०० / ६४८० / प्र.क्र . १००० / नापु-२७, दिनांक ११ सप्टेंबर २००२. 
७. शासन निर्णय क्रमांक रॉकेल / १५११/ ३०८२ / प्र.क्र . ३०५/ नापु -२७, दिनांक १० जुलै २०१३. 
८. शासन परिपत्रक क्रमांक केईआर -१३७६ / ३७६५ , दिनांक १७ डिसेंबर १ ९ ७६ . 
९. मा . जिल्हाधिकारी, ठाणे यांचेकडील आदेश क्र . पुरवठा/ का -१ / टे-३/ केरोसीनदर/ कावि ६७२/२०१६, 

दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१६ . 
१०. कार्यालयीन मंजूर टिपणी, दिनांक २ जानेवारी २०१७. 


अधिसूचना 
क्रमांक पुरवठा/ का.१ / टे -३/ केईआर/ दर / ६/ १२५ / कावि -१२ / २०१६.- ज्याअर्थी उपोद्घातातील अ. क्र . २ वर अंतर्भूत असलेल्या पत्राने 
केंद्र शासनाने दिनांक १ सप्टेंबर २०१६ ते ३१ जानेवारी २०१७ या कालावधीत प्रत्येक महिन्याच्या पंधरवड्यानंतर ( दर महिन्याच्या १ व 
१६ तारखेस ) अनुदानित केरोसिनच्या किरकोळ विक्री दरात प्रती लि . २५ पैसे इतकी तर दिनांक १ फेब्रुवारी २०१७ रोजी प्रती लि . २३ 
पैसे ( अधिक मूल्यवर्धित कर ) इतकी वाढ करून अनुदानित केरोसिनचे किरकोळ विक्री दर निश्चित करणेबाबत राज्य शासनास कळविले 
आहे व राज्य शासनाने उपोद्घातातील क्र . ३ च्या पत्रान्वये सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत केरोसिनच्या एक्स डेपो दरामध्ये सुधारणा 
केलेली आहे. त्यामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील केरोसिनचे घाऊक व किरकोळ विक्री दरात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी, उपोद्घातातील अ . क्र . ९ वर अंतर्भूत असलेल्या आदेशान्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 
मी , जलसिंग वळवी , जिल्हा पुरवठा अधिकारी, ठाणे, ठाणे जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत घरगुती वापराचे 
घाऊक व किरकोळ केरोसीन विक्रीचे दर दिनांक १ जानेवारी २०१७ पासून पुढील आदेश होईपर्यंत तात्काळ अंमलात आणणेकरिता 
खालीलप्रमाणे अधिसूचित करत आहे : 
अ.क्र . तालुका 

घाऊक दर 

किरकोळ 
केरोसीनचा मूल्यवर्धित 

एकूण घाऊक 

एकूण घाऊक 
कर ३ टक्के विक्री दर ( मूल्य 

( प्रति १ 
( प्रति १ प्रमाणे ( प्रति १ 

वर्धित करासह ) 

( मूल्यवर्धित करासह ) लिटर 
किलोलिटर किलोलिटर ( प्रति १ किलोलिटर ( प्रति २० लिटर रु . पैसे ) 
रु . पैसे ) रु . पैसे ) 

रु . पैसे ) 

रु . पैसे ) 
( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) ( ६ ) 

( ७ ) 
१ ठाणे १७३६५.५६ 

५२०.९ ७ १७८८६.५० ३५७.७३ 

१८.३५ 
२ उल्हासनगर १७५११.१७ 

५२५.३३ १८०३६.५० ३६०.७३ 

१८.५० 
३ कल्याण १७४६२.६२ 

५२३.८८ १७ ९ ८६.५० 

३५ ९ .७३ 

१८.४५ 
४ अंबरनाथ १७५११.१७ 

५२५.३३ १८०३६.५० ३६०.७३ 

१८.५० 
भिवंडी १७४२३.७ ९ 

५२२.७१ १७ ९ ४६.५० 

३५८.९ ३ 

१८.४१ 
६ १७६२७.६७ 

५२८.८३ १८१५६.५० ३६३.१३ 

१८.६२ 


विक्री दर 


निव्वळ दर 


विक्री दर 


मुरबाड 


७ 


शहापूर 


१७६०८.२५ 


५२८.२५ 


१८१३६.५० 


३६२.७३ 


१८.६० 


जलसिंग वळवी , 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी , ठाणे . 


दिनांक २ जानेवारी २०१७ . 


भाग चार - क -२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - क , गुरुवार ते बुधवार, मार्च२-८, २०१७/ फाल्गुन ११-१७, शके १९ ३८ 


जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे 

( पुरवठा 

विभाग ) 


वाचले. - १. केरोसीन फिक्सेशन ऑफ सिलिंग प्राईस ऑर्डर , १ ९ ७० . 

२. केंद्र शासनाचे पत्र क्रमांक एफनं पी- २००१२ / २/ २०१६ / पीपी , दिनांक २९ ऑगस्ट २०१६ . 
३. शासन पत्र क्रमांक रॉकेल. १०१५ / प्र.क्र . २२६/ नापु -२७, दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१६ . 
४. शासन निर्णय क्रमांक रॉकेल. २०१६/ प्र.क्र . ४५ / नापु -२७, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१६ . 
५. या कार्यालयाकडील अधिसूचना दिनांक १६ जानेवारी २०१७. 
६. शासन निर्णय क्रमांक रॉकेल/ १३०० / ६४८० / प्र.क्र . १००० / नापु-२७, दिनांक ११ सप्टेंबर २००२. 
७. शासन निर्णय क्रमांक रॉकेल / १५११/ ३०८२ / प्र.क्र . ३०५/ नापु -२७, दिनांक १० जुलै २०१३. 
८. शासन परिपत्रक क्रमांक केईआर -१३७६ / ३७६५ , दिनांक १७ डिसेंबर १ ९ ७६ . 
९. मा . जिल्हाधिकारी, ठाणे यांचेकडील आदेश क्र . पुरवठा/ का -१ / टे-३/ केरोसिनदर/ कावि ६७२/२०१६, 

दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१६ . 
१०. कार्यालयीन मंजूर टिपणी, दिनांक ३० जानेवारी २०१७. 


अधिसूचना 
क्रमांक पुरवठा / का .१/ टे -३/ केईआर/ दर / ६/२५६/ कावि -०१ / २०१७.- ज्याअर्थी उपोद्घातातील अ. क्र . २ वर अंतर्भूत असलेल्या 
पत्राने केंद्र शासनाने दिनांक १ सप्टेंबर २०१६ ते ३१ जानेवारी २०१७ या कालावधीत प्रत्येक महिन्याच्या पंधरवड्यानंतर ( दर महिन्याच्या 
१ व १६ तारखेस ) अनुदानित केरोसिनच्या किरकोळ विक्री दरात प्रती लि . २५ पैसे इतकी तर दिनांक १ फेब्रुवारी २०१७ रोजी प्रती लि . 
२३ पैसे ( अधिक मूल्यवर्धित कर ) इतकी वाढ करून अनुदानित केरोसिनचेकिरकोळ विक्री दर निश्चित करणेबाबत राज्य शासनास कळविले 
आहे व राज्य शासनाने उपोद्घातातील क्र . ३ च्या पत्रान्वये सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत केरोसिनच्या एक्स डेपो दरामध्ये सुधारणा 
केलेली आहे. त्यामुळे सार्वजनिक , वितरण व्यवस्थेतील केरोसिनचे घाऊक व किरकोळ विक्री दरात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी उपोद्घातातील अ . क्र . ९ वर अंतर्भूत असलेल्या आदेशान्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 
मी , जलसिंग वळवी , जिल्हा पुरवठा अधिकारी, ठाणे, ठाणे जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत घरगुती वापराचे 
घाऊक व किरकोळ केरोसीन विक्रीचे दर दिनांक १ फेब्रुवारी २०१७ पासून पुढील आदेश होईपर्यंत तात्काळ अंमलात आणणेकरिता 
खालीलप्रमाणे अधिसूचित करत आहे : 
अ.क्र . तालुका 

घाऊक दर 

किरकोळ 
केरोसीनचा मूल्यवर्धित 

एकूण घाऊक 

एकूण घाऊक 
कर ३ टक्के विक्री दर ( मूल्य 

( प्रति १ 
( प्रति १ प्रमाणे ( प्रति १ 

वर्धित करासह ) 

( मूल्यवर्धित करासह ) लिटर 
किलोलिटर किलोलिटर ( प्रति १ किलोलिटर ( प्रति २० लिटर रु . पैसे ) 
रु . पैसे ) रु . पैसे ) 

रु . पैसे ) 

रु . पैसे ) 
( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) ( ६ ) 

( ७ ) 
१ ठाणे १७८४१.२६ 

५३५.२४ १८३७६.५० ३६७.५३ 

१८.८४ 
उल्हासनगर १७ ९९ ६.६० 

५३९.९ ० १८५३६.५० ३७०.७३ 

१ ९ .०० 
३ कल्याण १७ ९ ४८.०६ 

५३८.४४ १८४८६.५० ३६ ९.७३ 

१८.९ ५ 
४ अंबरनाथ १७९९ ६.६० 

५३ ९.९ ० १८५३६.५० ३७०.७३ 

१ ९.०० 
भिवंडी १७८ ९९.५१ 

५३६.९९ १८४३६.५० ३६८.७३ 

१८.९ ० 
६ मुरबाड १८११३.११ 

५४३.३ ९ १८६५६.५० ३७३.१३ 

१ ९ .१२ 
शहापूर १८० ९ ३.६ ९ 

५४२.८१ १८६३६.५० ३७२.७३ 

१ ९.१० 


विक्री दर 


निव्वळ दर 


विक्री दर 


२ 


७ 


दिनांक ३१ जानेवारी २०१७. 


जलसिंग वळवी , 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी, ठाणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- क, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २-८, २०१७/ फाल्गुन ११-१७, शके १ ९ ३८ 


५ 


महाराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषद 
( औषध व्यवसाय अधिनियम , १९ ४८ च्या अंतर्गत घटित ) 


क्रमांक पी -१४ / कलम ३६ / २ ९ ५०१/ २०१७.- याद्वारे कळविण्यात येते की , औषध व्यवसाय अधिनियम , १९ ४८ च्या कलम ३६ व 
महाराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषद नियम , १९६९ अंतर्गत खालील पंजीकृत औषध व्यवसायींची नावे उद्धृत केलेल्या कालावधीकरिता 
पंजीकृत औषध व्यवसायींच्या नोंदवहीतून काढून टाकण्यात आलेली आहेत : 

औषध व्यवसाय अधिनियम , १ ९ ४८ च्या कलम ३६ अंतर्गत कारवाईची यादी 


अनु 
क्रमांक 


पंजीकृत औषध व्यवसायीचे नाव 
व पंजीकरण क्रमांक 

( २ ) 


पंजीकृत औषध व्यवसायींच्या नोंदवहीतून नाव काढून टाकण्यात 
आल्याचा कालावधी ( दोन्ही दिनांकास धरून ) 

( ३ ) 


( १ ) 


१ रमा आनंद मोरे ( पं . क्र . ११८३३४ ) 
२ जमील अहमद मो . इस्माईल (पं . क्र . ५५३१७ ) 
३ सचीन सनातन माळी ( पं . क्र . ७४१ ९९ ) 
४ अमितकुमार कृष्णकुमार त्रिपाठी (पं . क्र . ६०३५३ ) 
५ शोएब इम्तीयाझ आबेरकर ( पं . क्र . १३३३०६ ) 
६ कुरेशी जलील मो . हनीफ कुरेशी (पं . क्र . ८२८८० ) 
७ ठेंगाडे अझर मझर ( पं . क्र . ९ ३१७० ) 
८ कलेश्वर लक्ष्मीदास महंत (पं . क्र . ९ ६१८० ) 
९ खान खलिक अहमद मोहम्मद (पं . क्र . १२४६३४ ) 
१० तुषार वसंत लिंगायत (पं . क्र . ८७१२८ ) 


दिनांक २६/१/२०१७ पासून कायमस्वरुपी काढून टाकण्यात आले. 
दिनांक २६/१/२०१७ पासून दिनांक २५/७/२०१७ पर्यंत - सहा महिने 
दिनांक २६/१/२०१७ पासून दिनांक २५/७/२०१७ पर्यंत - सहा महिने 
दिनांक २६/१/२०१७ पासून दिनांक २५/७/२०१७ पर्यंत - सहा महिने 
दिनांक २६/१/२०१७ पासून दिनांक २५/७/२०१७ पर्यंत - सहा महिने 
दिनांक २६/१/२०१७ पासून दिनांक २५/४/२०१७ पर्यंत - तीन महिने 
दिनांक २६/१/२०१७ पासून दिनांक २५/४/२०१७ पर्यंत - तीन महिने 
दिनांक २६/१/२०१७ पासून दिनांक २५/४/२०१७ पर्यंत - तीन महिने 
दिनांक २६/१/२०१७ पासून दिनांक २५/४/२०१७ पर्यंत - तीन महिने 
दिनांक २६/१/२०१७ पासून दिनांक २५/४/२०१७ पर्यंत - तीन महिने 


मुंबई, 
दिनांक २० फेब्रुवारी २०१७. 


सायली मसाल , 

निबंधक , 


महाराष्ट्र राज्य औषध व्यवसाय परिषद . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


